ज्येष्ठता सूची 


उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरीष्ठ) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ते दि. 
१.१.२०२० पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.६० /३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, ara निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 
दि. २१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९६/३४-अ, 
दि. २५.१.२०१९. 
शासन परिपत्रक :- 


शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे याबाबतचे 
सर्वंकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे.त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क 
महासंचाळनालयातील उपसंचालक ( माहिती) गट-अ ( वरीष्ठ ) या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ पर्यंतची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर संवर्गात दिनांक दि. १.१.२०१७ 
ते दि. 39.92.2099 या कालावधीत अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्ती 
करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन तसेच नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती 
घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांचा परिशिष्ट अ मध्ये व तदर्थ 
पदोन्नतीसाठीच्या अटी व शर्ती पूर्ण करीत असल्याने तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे परिशिष्ट- ब 
मध्ये समावेश करुन दिनांक १.१.२०१८ ते दिनांक १.१.२०२० पर्यंतच्या तात्पुरती ज्येष्ठतासूच्या तयार करण्यात आल्या 
असून सदर जेष्ठतासूच्या या परिपत्रकासोबत जोडल्या आहेत. 


२. सदर ज्येष्ठतासूच्या ह्या उपसंचालक ( माहिती) गट-अ ( वरीष्ठ) या संवर्गातील तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या 
असल्याने दि.१.१.२०१७ पर्यंत सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सदर सेवा 
ज्येष्ठतायादीतून वगळून दि.१.१.२०१८ ते दि. १.१.२०२० ची ज्येष्ठतासूची यासोबतच्या परिशिष्ट-“अ” व ब नुसार 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयास विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही 
वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधितांचे आक्षेप दि.१.१०.२०२० पर्यंत मागवून घेऊन ते 
महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून महासंचालनालयाच्या अभिप्रायांसह दि.२७.११.२०२० पर्यंत शासनास 
पाठवावेत. सदर दिनांकानंतर शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अशा सूचना संबंधितांना 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.६० /३४-अ 


द्याव्यात. दि.२७.११.२०२० पर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा काहीही आक्षेप नाही असे 
गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


४. उपरोक्त ज्येष्ठता सुची हि सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विषेश अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व उपसंचालक ( माहिती) 
गट-अ ( वरीष्ठ) या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध 
करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००९२२१६४१४८४००७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ramkisan N 

ment GENERAL 
Ra m ki san ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb05 Sbf1 54f99ec0b0d9e613209e20 
‘7 a2.15f026da6875. 


Narayanrao Musale simneescuus ra 
(XT. AT. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
३. संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.६० /38-B 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातीळ उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दिनांक १.९.२०१८ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


'परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांब 7 - युक्‍ती दिनांक युक्‍तीचा म ज्येष्ठता दिनांक/ | Parla अभिप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत ज्येष्ठतेचा दिनांक 
विभागीय परीक्षेद्वारे मानीव दिनांक 
नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्षे) 
२ ३ ¥ ण ६ ७ ८ ९ १० 
g १ | श्रीशि.सु.मानकर । भ.ज.(ड) | २१.११.१९६० । २५.६.१९९८ | २५.६.१९९८ | ३०.११.२०१८ | संचालक(माहिती)(माध्यम 
समन्वयक) या पदावर तदर्थ 
पदोन्नती 
२ | श्री.सु.पां. बांदिले इ.मा.ब. | १२.८.१९६२ | २१.१०.१९९८ पदोन्नती २१.१०.१९९८ | ३१.८.२०२० GR dt २८.१०.२०१५ 
Deemed Date from 
२१.१०.१९९८ 
३ 2 श्रो.ग.श्री.रामदासी | खुला | २९.३.१९६६ | २८.१२.२००१ सरळसेवा २८.१२.२००१ | २१.३.२०२४ 
¥ ४ | श्री.स.रा.लळं खुला | १७.३.१९६१ | १.९.२००८ | पदोन्नती | १.९.२००८ | ३१.३.२०१९ 
ष्‌ ५ | श्री. द.मा.कांबळे अ.जा. | ५.३.१९६७ | ८.८.२०१३ | पदोन्नती | ८.८.२०१३ । ३१.३.२०२५ 
द ६ | श्री.रा.भ.मुळ खुला | ६.५.१९६३ । २८.९.२०१६ पदोन्नती २८.९.२०१६ | ३१.५.२०२१ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.६० /३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गात तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.९.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट-ब 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव हिं शि युक्‍ती दिनांक युक्‍तीचा म ज्येष्ठता Tana अभिप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 

विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्त | ज्येष्ठतेचा 

उमेदवारांचा गुणवत्ता | मानीव दिनांक 

क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
१ र ३ 4 ष्‌ द ७ ८ 8 १० 
g g । डॉ. ग.व.मुळे खुला | १३.११.१९६८ | २.६.२०१२ | पदोन्नती | २.६.२०१२_ | ३०.११.२०२६ | उपसंचालक AL) तदर्थ पदोन्नती 
२ २ | श्री.मो.फु.राठ वि.जा.(अ) | ४.५.१९६२ | २.६.२०१२ | पदोन्नती | २.६.२०१२ | ३१.५.२०२० | उपसंचालक AL.) तदर्थ प 
३ ३ | श्री.य.कि.भंडारे अ.जा. | १६.८.१९६४ | ९.९.२०१४ | पदोन्नती | ९.९.२०१४ | ३१.८.२०२२ | उपसंचालक AL) तदर्थ पदोन्नती 
४ | ४ | श्री. गो.शं.अहंव खुला | १२.१.१९७१ | १९.११.२०१६ | पदोन्नती | १९.११.२०१६ | २१.१.२०२९ | उपसंचालक A.) तदर्थ पदोन्नती 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.६० /३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातीळ उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.९.२०१९ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्‌ | ज्येष्ठत नांव प्रवर्ग 7 युक्‍ती दिनांक युक्‍तीचा मार्ग ज्येष्ठता । Haha अभिप्राय 
र. | अक्रमां (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ “दिनांक 
क विभागीय परोक्षेद्वारे ज्येष्ठतेचा 
नियुक्‍त उमेदवारांचा । मानीव दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्षे) 

१ र 3 ¥ प द ७ é ९ १० 
g g श्रो.सु.पां. वांदिले | इ.मा.व. | १२.८.१९६२ | २१.९०.१९९८ | पदोन्नती | २१.१०.१९९८ | ३१.८.२०२० 
२ Qf श्री.ग.श्री.रामदासी । खुला | २९.३.१९६६ | २८.१२.२००१ सरळसेवा २८.१२.२००१ | ३१.३.२०२४ 
3 3 | श्री.स.रा.लळं खुला | १७.३.१९६१ | १.९.२००८ | पदोन्नती | १.९.२००८ | ३१.३.२०१९ 
४ | ४ | श्री. द.मा.कांबळे अ.जा. | ५.२३.१९६७ | ८.८.२०१३ | पदोन्नती | ८.८.२०१३ | ३१.३.२०२५ 
4 ५ श्रा.रा.भ.मुळ खुला | ६.५.१९६३ | २८.९.२०१६६ | पदोन्नती | २८.९.२०१६ | ३१.५.२०२१ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.६० /३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.९.२०२० स्थित तात्पुरती 


ज्येष्ठतासूची 
'परिशिष्ट-अ 
amp | ज्येष्ठता नांब प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक नियुक्‍तोचा म येष्ठता दिर्नाक/ | सेवानिवृत्तीचा णीय 
र. क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
परीक्षेद्रारे नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
g २ ३ ¥ ण & 9 श्र ९ १० 
g g | श्रो.ग.श्री.रामदासी | खुला | २९.३.१९६६ | २८.१२.२००१ सरळसेवा २2१२२२००१३ | ३१३२०२४ 
२ २ | श्री.स.रा.लळ खुला | ९७.३.१९६१। १.९.२००८ a a १.२.२००१ | 32.38.2028 300513 
३ ३ | श्री. द.मा.कांबळे अ.जा. । ५.३.१९६७ । ८.८.२०१३ पदोन्नती कतर पतला BRE ROM 
i 8 | त्रा.रा.भ.मुळ खुला । ६.५.१९६३ । २८.९.२०१६ पदोन्नती २८.९.२०१६ | ३१.५.२०२१ 
५ | ५ | डॉ.ग.व'मुळे खुला | १३.११.१९६८ | २८.५.२०१९ | पदोन्नती | २८.५.२०१९ | ३०.११.२०२६ 
६ | ६ | श्री. गो.शं. sé खुला | १२.१.१९७१ | २८.५२०१९ | पदोन्नती | २८.५२०१९ | ३१.१.२०२९ 
& & | श्री.अ.ला.आलुरकर | वि.मा.प्र. | १९.१.१९७० | २८.५.२०१९ त २८२०१९ ३१२०२८ 
. e | श्री.अ.ज. अष्टपुत्रे खुला | ५.१२.१९६७ | २८.५.२०१९ | पदोन्नती | २८.५.२०१९ | ३१.१२.२०२५ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.६० /३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातील उपसंचालक (मा) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गात तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.१.२०२० रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


'परिशिष्ट-ब 
अ.क्र. । ज्येष्ठता नांब 7 ia युक्‍ती दिनांक युक्‍तीचा म ज्येष्ठता | dara अभिप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
विभागीय परौक्षेद्रारे नियुक्‍त | ज्येष्ठतेचा 
उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक | मानीव 
व परीक्षेचे वर्षे) दिनांक 
g २ ३ ¥ ष्‌ नि ७ ८ ९ Ro 
g १ श्री.मो.फु.राठोड | वि.जा.(अ) | ४.५.१९६२ | २.६.२०१२ | तदर्थ पदोन्नती | २.६.२०१२ | ३१.५.२०२० 
२ २ | श्री.य.कि.भंडारे अ.जा. | १६.८.१९६४ | ९.९.२०१४ तदर्थ प ९२९२०३४ | ३९८२२२ 
(सरळसेवेच्या पदावर) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


